राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या SNA अंमलबजावणी 
करीता नवीन लेखाशिर्ष मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.विसउस/कार्या-४(अथी/४४०८/5॥५॥/२०२२-२३ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- २ ऑगष्ट, २०२३. 

प्रस्तावना- 

केंद्र शासनाच्या दिनांक ३१ मे,२०२२ च्या पत्रानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेकरीता 5९५ घोषित 
करण्याबाबत व SNA Account उघडण्याबाबत आदेशित करण्यात आलेले होते. त्या अनुषंगाने विभागाच्या 
दिनांक ०१ जुले,२०२२ च्या परिपत्रकान्वये राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेकरीता सहसचिव/ उपसचिव (नापु-२२), 
अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग यांना नोडल ऑफिसर व वित्तीय सल़ागार व उपसचिव, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग 
यांना Single Nodal Agency म्हणून घोषित करण्यात आलेले असुन Single Nodal Account 
उघडण्याबाबत प्राधिकृत केलेले आहे. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग यांच्या नावे 
ICICI Bank मध्ये राज्यस्तरीय सिंगळ नोडल खाते उघडण्यात आलेले आहे. 

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना ही SNA मध्ये समाविष्ट झालेली असल्यामुळे केंद्र हिस्सा ५०%, राज्य 
हिस्सा ५०% व राज्य हिस्यापेक्षा ५०% अतिरिक्‍त खर्च असे खर्चाकरीता मुख्यलेखाशिर्ष ४४०८ अंतर्गत तीन 
लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत, केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारी रक्‍कम जमा करण्याकरीता मुख्यलेखाशिर्ष 
१६०१ मध्ये एक लेखाशिर्ष व 59९५ खात्यातून मिळणारे व्याज जमा करण्यासाठी मुख्यलेखाशिर्ष ०४०८ मध्ये 
wd दोन लेखाशिर्ष उघडण्याबाबत निश्चित करण्यात आलेले आहे. विधानमंडळाच्या पावसाळी 
अधिवेशनामध्ये खर्चाच्या लेखाशिर्षांतर्गत सादर करण्यात आलेल्या पुरक मागण्यांना वित्त विभागाच्या दि.२८ 
जुले २०२३ रोजीच्या परिपत्रकान्वये मंजूरी मिळालेली आहे. 

त्या अनुषंगाने खर्चाचे व जमेचे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती, 
त्याप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय- 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या खर्चाकरीता खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यात येत आहे. 
मराठी-: 


बाब केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा (समतूल्य) समतूल्य राज्य हिस्स्या व्यतिरिक्त 
होणारा राज्य शासनास अतिरिक्त 
खर्च 

मागणी क्र. | एम-४ एम-४ एम-४ 

प्रधान ४४०८-अन्न साठवण व वखार | ४४०८-अन्न साठवण व वखार | ४४०८-अन्न साठवण व वखार 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/कार्या-४(अथी/४४०८/5७॥॥/२०२२-२३ 


—_ जळत पयऱ्यान्न्ळ्याळन्ाक ळा उभा जा जाययाचजयळाजजळळ्याळयाळाळळाळाळळाळा हाफळळ्याळाळळळाळाळा2 उळम्काळजाळाळळळा ण्या: ताजळळळ्याययाळळाळळळमजयडळळळकाळळाळा पा काचाायळाळा ळळाळयाळााळदा धील याळळाळळळाजााभळळाळाळज््ञा कक यळळाळळळाळाळआध्याळळळळाळळळळया कात यकळकवळळळळ 


लेखाशिर्ष | साठवण यावरील भांडवली | साठवण यावरील भांडवली | साठवण यावरील भांडवली खर्च 
खर्च खर्च 

उपप्रधान = | ०१,अन्न ०१,अन्न ०१,अन्न 

लेखाशिर्ष 

गौणशिर्ष । १०१,प्रापण व पुरवठा १०१,प्रापण व पुरवठा १०१,प्रापण व पुरवठा 

गटशिर्ष =| (०२)प्रापण वितरण व किंमत | (०२)प्रापण वितरण व किंमत | (०२प्राण वितरण व किंमत 
नियंत्रण नियंत्रण नियंत्रण 

उपगटरशिर्ष | (०२)(१४) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा | (०२)(१५) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा । (०२)(१६) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा 
योजनेखालील अनुषंगिक | योजनेखालील अनुषंगिक | योजनेखालील अनुषंगिक खर्च- 
खर्च-मुंबई शहर (केंद्र हिस्सा | खर्च-मुंबई शाहर (राज्य | मुंबई शहर (राज्य हिस्सापेक्षा ५०% 
Yo %) | हिस्सा ५० %) | अतिरिक्त खर्च) 
(अनिवायी(४४०८०४२४) (अनिवार्य)(४४०८०४३३) (अनिवार्य)(४४०८०४४२) 
५०, इतर खर्च ५०, इतर खर्च ५०, इतर खर्च 

इंग्रजी-: 

Description Central Share State Share (Equivalent) | State Govt. Additional 

expenditure more — than 


State Share (Equivalent) 


Demand No 


M-4 


M-4 


M-4 


food 
National 


grains 


Mumbai 
Share 


Scheme- 
Central 


50, Other Charges 


Charges for purchase of 
under 
Food Security 
City 
50%) 
(Committed)(44080424) 


food 
National 


grains 


Scheme- Mumbai 
(State Share 50 
(Committed)(44080433) 
50, Other Charges 


Charges for purchase of 
under 
Food Security 
City 
%) 


प्रधान 4408-Capital Outlay on | 4408-Capital Outlay on 4408-Capital Outlay on Food 

लेखाशिर्ष Food | Storage & | Food Storage & Storage & Warehousing 
Warehousing Warehousing 

उपप्रधान 01,Food 01,Food 01,Food 

लेखाशिर्ष 

गौणशिर्ष 101-Procurement & | 101-Procurement & 101-Procurement & Supply 
Supply Supply 

गटरिर्ष (02)Procurement (02)Procurement (02)Procurement Distribution 
Distribution & Price | Distribution & Price | & Price Control 
Control Control 

उपगटशिर्ष (02)(14) Incidental | (02)(15) Incidental | (02)(16) Incidental Charges 


for purchase of food grains 
under National Food Security 
Scheme- Mumbai City 
(Additional Expenditure than 
State Share 50%) 
(Committed))(44080442) 

50, Other Charges 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/कार्या-४(अथी/४४०८/5७॥॥/२०२२-२३ 


केद्रशासनाकडुन राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेकरीता मिळणारा निधी महसूली जमेच्या प्रकाशनात 
अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी जमेच्या १६०१ या मुख्य लेखाशिर्षाअंतर्गत प्रस्तावित केलेले लेखाशिर्ष 
खालीलप्रमाणे आहे. 


मराठी इंग्रजी 

१६०१ केद्रशासनाकडुन मिळणारे सहाय्यक | 1601 Grants-in-aid from Central Government 
अनुदाने 

०६ केंद्र पुरस्कृत योजना क Centrally Sponsored Scheme 

१०१ | ०१ केंद्रीय सहाय्य /हिस्सा 101 Central Assistance/Share 

28 | SA नागरी पुरवठा 24 Food and Civil Supplies 
(२४) (०४) NFSA अंतर्गत (24)(04) Grant Received From Central 
केंद्रशासनाकडुन मिळणारा Government under NFSA(1601650101) 
निधी.(१६०१६५०१०१) 


सिंगल नोडल खात्यातील अखर्चित रक्‍कमेवरील व्याजाकरीता इतर जमा रक्‍कमांसाठी ०४०८ या 
जमेच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत प्रस्तावित HAS लेखाशिर्ष खालीलप्रमाणे आहे. 


मराठी इंग्रजी 

०४०८ अन्न साठवणव वखार साठवण 0408 Food storage & warehousing 

८०१ अनुदानग्राहींकडुन अखर्चित | 801 interest or other earnings from grantee on 
शिल्लकींवरील व्याज किंवा unspent balances 
इतर जमा रक्‍कमा 

ied च व्याज 0] interest 

(0.9)(09) सिंगल नोडल खात्यातील अखर्चित (01)(01) | interest on unspent balances in Single 
गिलंकीवरीलं व्याज Nodal Account (0408013101) 
(०४०८०१३१०१) 


तसेच सिंगळ नोडल खात्यातीळ इतर जमा Lapsed) ०४०८ या जमेच्या लेखाशिर्षाअंतर्गत 
प्रस्तावित केलेले लेखाशिर्ष खालीलप्रमाणे आहे. 


मराठी इंग्रजी 
०४०८ अन्न साठवणव वखार साठवण 0408 Food storage & warehousing 
८०१ अनुदानग्राहींकडुन अखर्चित | 801 interest or other earnings from 
शिल्लकींवरील व्याज किंवा grantee on unspent balances 
इतर जमा रक्‍कमा 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/कार्या-४(अ्थी/४४०८/5७॥॥/२०२२-२३ 


इतर जमा रक्‍कमा 


Other earnings in Single Nodal 
Account (0408014201) 


रक्‍कमा (०४०८०१४२०१) 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.३३५७/दि.२३ मे २०२३ अन्वये तसेच दि.२२ जुन 
२०२३ च्या मा.महाळेखापाल कार्यालयाच्या अनौ.संदर्भाच्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८०३११२१२७१८०६ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BHAGAWAN D GHADGE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER 

B H A G A WA N PROTECTION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=594768d258a8666080fc21067f8670c4d26 
6b96697d0c8d8cb65dd57ac09077d, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D ) H A D ) F serialNumber=602F3A3CF9C6CA046F310EE1BA1C 
E4DC964C9612358A87F7261E09064EB4ABCB, 


cn=BHAGAWAN D GHADGE 
Date: 2023.08.03 11:24:00 +05'30° 


(भगवान दत्तात्रय घाडगे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
प्रती, 
१) मा.मंत्री,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग यांचे खाजगी सचिव 
) मा.राज्यमंत्री,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग यांचे खाजगी सचिव 
) मा.सचिव,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
) जिल्हाधिकारी (सर्व) 
) नियंत्रक,शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा,मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC ww 


Cc 


4 


£93) 


सहसचिव/उपसचिव (नापु-२२)अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
जिल्हा पुरवठा अधिकारी (सर्व) 

अन्नधान्य वितरण अधिकारी, (सर्व) 

महालेखापाल,(लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र,मुंबई 

१०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१,मुंबई 

११) अधिदान व लेखा कार्यालय,मुंबई. 

१२) निवड नस्ती. 


9 
८ 


a) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


